मुंबई उपनगर जिल्हयातील वांद्रे (पूर्वी शासकीय 
वसाहतीमधील अतिक्रमणे हटविणे/निष्कासित 
करण्यानुषंगाने इतर दंडात्मक कारवाई 
करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी तथा मालमत्ता 
अधिकारी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 
१९६६ च्या कलम ५० सह ५३ खाली निहित 


असलेले सर्व अधिकार प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२६२३/प्र.क्र. ६०/ज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- 


Kel} 


१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधीळ कलम ५० व कलम 43 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.जमीन-२६२३/प्र.क्र.६०/ज-१, 
दि.२७/०३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्वी, येथील शासकीय भूखंडावर झालेले 
अतिक्रमण हटविणे, अनधिकृतरित्या राहणाऱ्या aad निष्कासन करुन भूखंड नियोजनबध्दरित्या 
मोकळा करुन घेणे इत्यादी कामांकरिता तसेच वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या विकास प्रकल्पासाठी मालमत्ता 
अधिकारी हे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे पद सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी- 
२०१९/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१, दिनांक १२ मार्च, २०२० अन्वये निर्माण केले आहे. त्यानुषंगाने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने महसूल विभागास विनंतीनुसार वांद्रे (पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या मिळकतीवरील 
अतिक्रमणे हटविणे/ निष्कासित करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी तथा मालमत्ता अधिकारी यांना महाराष्ट्र 
जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५० खाली निहित असलेले अधिकार शासन निर्णय 
क्र.२६२३/प्र.क्र.६०/ज-१, दिनांक २७/०३/२०२३ अन्वये प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत. तथापि, 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५३ खाली निहित असलेले अधिकार प्राप्त नसल्याने उप 
जिल्हाधिकारी तथा मालमत्ता अधिकारी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५३ खाली 
निहित असलेले अधिकार प्रदान करण्याची विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महसूल विभागास केली 
आहे. त्यानुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील वांद्रे (पूर्वी येथील शासकीय वसाहतीमधील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी 
व अतिक्रमणे निष्कासीत करण्यासाठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनांक १२/०३/२०२० रोजीच्या 


झासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२६२३/प्र.क्र. ६०/ज-१ 


शासन निर्णयान्वये निर्माण केलेल्या “उपजिल्हाधिकारी तथा मालमत्ता अधिकारी” या पदावर कार्यरत 
असणाऱ्या अधिकारी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५० सह कलम ५३ खालील 
अधिकार याद्वारे प्रत्यायोजित करण्यात येत आहेत. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३११६०११७६२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUHAS MADHAV MAMDAPURKAR 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
a 


DN: c=IN, 
AND FOREST DEPARTMENT, postalCode=401 i. 
SUHAS MADHAV #2 
2.5.4.20=15e9cd7730234dc2963eb61397dd04240c15d02a5a148 
c43a83593ac725fd19c, 
pseudonym=1A2F622DE5904FF048601C73A184349DSEEECBBB, 
M A M DA Pp U R KA R serialNumber=F 1 BOOE7181536EEDD7B08803397FED3A96870CA 
795C4D9384B72F43A5A066D99, cn=SUHAS MADHAV 
MAMDAPURKAR 
Date: 2023.08.31 16:04:06 +05'30' 


(सुहास ममदापूरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ne 
a 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 

१०)जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा. 

११) नगर भूमापन अधिकारी, वांद्रे, म्युनिसिपल गॅरेज कंपाऊंड, एस.व्ही.रोड, सांताक्रुझ (प.) मुंबई. 

१२) मुख्य अभियंता, मुंबई (सा.बा.) प्रादेशिक विभाग, फोर्ट, मुंबई. 

१३) उप जिल्हाधिकारी तथा मालमत्ता अधिकारी, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

१४) महालेखपाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


o~ 
a 


£33) 


S 


S 


YS~> «ese  *--८ wa i aS > > lh i arehl 


vo 


१५) महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा). महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
१६) उप सचिव / कक्ष अधिकारी (कार्यासन ज-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (ज-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


